अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९/०३/२०२२ 


वाचा:- १ . शासननिर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१३३/२१/लाक्षेवि(आस्था), दि०७/१०/२०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२२/०२/२०२२. 
३. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
यांचे पत्र क्र.प्रथम लिपिक/२०२/ सन २०२२, दि. ०२/०२/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी,नाऱशिक या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता व 
सहसंचालक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक यांनी त्यांच्या दि. ०२/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये 
त्यांचे कार्यालयांतर्गत असलेल्या विभाग व उपविभाग व शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
९९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 

आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०३/२०२२ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

सदर्भ क्र.३ येथील दि. ०२/०२/२०२२ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरून अधीक्षक अभियंता व 
सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी,नाशिक यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे, अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग, उपविभाग व शाखा कार्यालयातील, कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर 
नियत अस्थायी ९९ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना दि०१/०३/२०२२ ते 
दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. कार्यालयाचे नाव | नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी आस्थापने | अस्थायी 
वरील आस्थापने 
पदे वरील 
पदे 
२७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
अधीक्षक अभियंता व ८०- सर्वसाधारण, 
सहसंचालक, 88 es (००३ प्रशिक्षण 
| महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (०१) आस्थापना, 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी (०१)(०१) मुख्य अभियंता व संचालक, 
*मेटा)नाशिक . महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण अकादमी, 


नाशिक (अनिवार्य) 


(२७०१ २४८१) 


अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ९९ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Red नाही, 
तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. ३१/०८/२०२२ यापैकी 
जे अगोदर घडेल तो पर्यंत या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.२२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३३०१३२५३६४९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM)|Sacrenmgnaicanuce-ne 


MESHRAM (31 il 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे परिशिष्टे “अ” व विवरणपत्रक्र.१ते ४ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१. महालेखापाल-१, लेखा परीक्षा(/(लेखा व अनुज्ञेयता(, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा(/(लेखा व अनुज्ञेयता(, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 

३. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

४. BIPASHA), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, मेटा, नाशिक. 

५. कार्यकारी अभियंता, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, दापोडी (यां), पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 

६. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी , नाशिक. 

७. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक . 

८. कक्ष अधिकारी, आ ( प्रशि/अर्थ-१/२) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय - १२) /वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट- "अ 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.३९/२२/लाक्षेवि (आस्था), दि. २९/०३/२०२२ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक, (मेटा यांच्या 
अधिपत्याखालील 
नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
क मजाच नियत अस्थायी । रुपांतरीत अस्थायी सातवी वेतात 
क कार्यालयाचे नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील । मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा शी 
मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या पदांची संख्या 

१ | ? 2 & ५ 

१ | महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, ५९ * ०२ 
नाशिक. ere 

> latent afar a २७०१-मोठे व मध्यम , 

८०-सर्वसाधारण, 
प्राचार्य,प्रादेशाक प्रशिक्षण १३ प्या 0 
केंद्र, नागपूर a 
र जगवा ०१आस्थापना, 

३ ।कार्यकारी अभियंता व क cep ऑगिगेता 
प्राचार्य प्रादेशिक १४ शि ्वि(ल्प), मुख्या अभियता व 
पडत कैद्रयांतिकी) संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
दापोडी, पुणे-१२ : प्रशिक्षण अकादमी, नाशिक 

४ ater अभियंता व (अनिवार्य) (२७०१ २४८१) 
प्राचार्य,प्रादेशाक प्रशिक्षण १३ प्या 
केंद्र, औरंगाबाद. 

एकूण ९९ ०२ 


टिप:-** महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. मध्ये विभागीय लेखापाल पद वर्ग केल्यामुळे 
आकृतीबंधानुसार १ पदामध्ये वाढ करण्यात आळेली आहे.( आ-पुर्नरचना) कार्यासनाचा शासन निर्णय 
दि. २३/११/२०२१ च्या अन्वये) 


PRADNYA SHYAM शण 
MESHRAM i 0 या गदी ता 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र- १ 


शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. ३९/२२) /लाक्षेवि(आस्था), दि. २९/०३/२०२२ चे सहपत्र 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 


दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 

हिंड . | अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक ॥. ae 
२. | उप संचालक (प्रशासन)(कार्यकारी अभियंता दर्जी) a 
३. | उप संचालक (व्यावसायिक परीक्षा)(कार्यकारी अभियंता दर्जा) शिक 
४. | प्रपाठक (कार्यकारी अभियंता दर्जा) a 
५. | सहाय्यक प्राध्यापक(कार्यकारी अभियंता दर्जा) = 
६. | अ) उप अभियंता a 

ब) सहाय्यक संचालक (प्रशासन) १ 

क) सहाय्यक संचालक (व्यावसायिक परीक्षा) १ 
७. | पाठयनिर्देशाक (उप विभागीय अभियंता दर्जा) ३ 
८. | विभागीय लेखापाल * i = 
९. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) Le] 
शि ०.। प्रथम लिपिक fT 
दि q.| कनिष्ठ अभियंता ३ 
92.| भांडारपाल शज 
93.| आरेखक Lo | 
१४. | वरिष्ठ लिपिक ३ 
१५.| लघुटंकलेखक ३ 
१६.| सहाय्यक आरेखक Le 
q9.| संगणक (कनिष्ठ लिपिक दर्जी) 8 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


9¢.| अनुरेखक ae 
१९.। कनिष्ठ लिपिक ४ 
20.| सहाय्यक ग्रंथपाल शिका 
29.| टंकलेखक ३ 
22.| वाहनचालक २ 
२३.| नाईक fod 
Q8.| चक्रमुद्रक i 
२५. | शिपाई १३ 
२६. | चौकीदार ३ 

एकूण ५९ 


टिप:- * महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. मध्ये विभागीय लेखापाल पद 


वर्ग केल्यामुळे आकृतीबंधानुसार १ पदामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे.( आ-पुनर्रचनाचा 
शासन निर्णय दि. २३/११/२०२१ च्या अन्वये ) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM ७ eua 
MESHRAM SER a snes. 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - २ 


शासन निर्णय, .क्रमांक-मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९/०३/२०२२ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य,प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


दि. ०१.०३.२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 

अ.क्र. मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
i कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य a ae 
2 उप विभागीय अभियंता 1 १ 
३ पाठयनिर्देशाक (उप अभियंता दर्जा) 1 १ | 
४ कनिष्ठ अभियंता 1 १ 
षु वरिष्ठ लिपिक fo 
द कनिष्ठ लिपिक i ae 
9 टंकलेखक CF 
८ अनुरेखक 1 १ 
९ वाहनचालक 1 १ 
ae | ० शिपाई ३ 
| q चौकीदार ॥. ह| 
एकूण १३ 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM DN: GN - PRADNYA SHYAM MESH 


hi htra, 0 = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ene पय तय डे so 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र -३ 


शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि. २९ /०३/२०२२ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य , प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र (यांत्रिकी), दापोडी,पुणे-१२ 


दि. ०१.०३.२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
"| कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य शिक्का 
२ | उप विभागीय अभियंता (यांत्रिकी) २ 
3 | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) i 
४ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) शका 
५ | वरिष्ठ लिपिक Cte 
६ | कनिष्ठ लिपिक विश 
७ | टंकलेखक a ae 
८ | अनुरेखक शिका 
९ | वाहनचालक ee 
ial o | शिपाई 3 
a १ | चौकीदार ro 
एकूण- १४ 
PRADNYA 5-४॥॥॥१ sire 
MESHRAM ळा 007 ae resonoes 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र ४ 
शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि(आस्था ), दि.२९/०३/२०२२ 
चे सहपत्र . 
कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य,प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद. 
दि. ०१.०३.२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी 

अस्थापनेवरील 

मुदतवाढ देण्यात 

आलेली पदे 

शिवी कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य i 
2. | उप विभागीय अभियंता a 
३ | पाठयनिर्देडाक (उप अभियंता दर्जा) शिश 
४ | कनिष्ठ अभियंता ae 
4 | वरिष्ठलिपिक ae 
६ | कनिष्ठ लिपिक Seg 
७ | टंकलेखक a 
८ | अनुरेखक ae 
९ | वाहनचालक ae 
| o | शिपाई 3 
हि q | चौकीदार 1 | 
एकूण १३ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


P RA D N YA 5 H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNM| 


IENT OF MAHARASHTRA, 


MES n पाया 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ५ 


शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. ३९/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक २९/०३/२०२२ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र अभियात्रिकी प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक या कार्यासनातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम पदसंख्या । सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
Q | ahead feta दुरगुडे मदतनीस Lo ३०/६/२०२२ 
3 | STRATE गोकुळनाथ वानखेडे मजूर 2 30/99/2024 
एकुण रुपांतरीत अस्थायी २ 
आस्थापनेवरील पदे 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM ५0५७८५०५११ siya estan. c =n 
M E 5 H RA M a el OU = WATER RESOURCES 
D 2022.03.30 13:28:42 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


